वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था-३/३२६८/२०२३/ 
जा.क्र.१२८७, दि.३०.०१.२०२३ 
२) महसूल व वन विभाग,शासन आदेशा क्र.पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.२३९/ई-९, दि.२४.०६.२०२२ 


शासन आदेटा:- 


नाशिक विभागातील नायब तहसिलदार या 
संवर्गातीळ तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत (निवडसूची सन २०२०-२१). 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४. 


नाशिक विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील यापुर्वीच्या सन २०२०-२१ या 


निवडसूची वर्षात खालील तक्त्यात नमूद नायब तहसिलदार यांना दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्त्या सन २०२२-२३ या 
निवडसूची वर्षात विभागीय आयुक्‍त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीच्या दि.१०.०१.२०२३ व 
दि.१८.०४.२०२३ च्या बैठकींमध्ये केलेल्या शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरच नियमित करण्यात येत 


आहेत. 
१) अव्वल कारकून संवर्ग (22): - 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 
| ae .] २. डे 1 ह. | 
a. | . १९७१ श्री. सुनिल समदाणे भ.ज.क. 
२. १९७२ श्री. एल.एन. सातपुते भ.ज.क. 
३. २०३२ श्री.गुरव एच. एस. भजक 
४. २०३४ श्री. धनगर एस. बी. भ.ज.क. 
षु. २०३५ श्रीमती. हिरे हिरा शंकर भ.ज.क. 
६. २०३७ श्रीमती. एस. आर. परदेशी वि. जा. अ 
9 २११७ श्री. पाटील दिलीप सुकदेव भ.ज.क. 
८. २११८ श्री. नेतकर देवेंद्र मुरलीधर अ.जा. 
९. २१२० श्रीमती. सुहागिर नलिनी आनंदराव अ.जा. 
।_१०. | २१३२ श्री. चौरे वामन राजु अ.ज. 
शि. १. २१४१ श्री. ससे विजय रामनाथ खुला 
१२. २१४३ श्रीमती. नाईक निझा महेंद्र (एन.बी.वसावे) अ.ज. 
१३. २१४५ श्री. पवार सुनिल भिकाजी खुला 
१४. २१४७ श्रीम. एम. एस. काथेपुरी अ.जा. 


शासन आदेठा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 
१५. २१४८ श्री. ए. एम. भोर खुला 
१६. २१४९ श्रीमती. एन. एच. पराते वि.मा.प्र. 
१७. २१५० श्री. व्ही. डी. चांदवडकर खुला 
१८. २१५२ श्री. एन. आर. जगताप इ.मा.व. 
१९. २१५४ श्री. बी. डी. लिलके अ.ज 
२०. २१५५ श्री. एस.डी. धारणकर वि.मा.प्र. 
२१. २१५६ श्रीमती. हिरे प्रज्ञा भ.ज.क. 
२२. २१५७ श्री. पी. पी. कांबळे वि.मा.प्र. 
(२) मंडळ अधिकारी संवर्ग (६) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
1 १_| २ ३ PB 
Pa | . ७१२ श्री.वेजयकुमार दयाराम साळवे अ.जा. 
२. ८७७ श्री. डी. बी. वाघ अ.जा. 
३. ८७८ श्री.आर.एल. राठोड वि.जा.अ. 
४. ९२७ श्री. व्ही डी पवार भ.ज. ब. 
षु. ९६३ श्री. आर एल सोनार खुला 
६. ९६४ श्री. आर पी कुमावत भ.ज.ब. 


2. 


उपरोक्त नायब तहसिलदारांच्या तदर्थ पदोन्नती, पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित 


पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहे:- 

१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील नायब तहसिलदारांची तदर्थ पदोन्नती 


नियमित करण्यात येत आहे. 


२) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


३) सदर तदर्थ पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित करण्यात येत असल्याने उक्त 


अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेदा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


४) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


५) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 
याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाची राहील. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.११०९/२०२३/का.१२, £F.09.92.2023 अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने सदर तदर्थ पदोन्नत्या नियमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११४४०१७६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
S A N J AY DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 

AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d74 
R A G H U N AT H 9629970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=C5917E56BODA5 16AB259D846D5 16CB0584DC 

ESE9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR = 

Date: 2024.01.29 11:43:18 +05'30' 

(सजयर. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. जिल्हाधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 
९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत). 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


